RNI No.MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ५५ ( ३ ) ] 


शुक्रवार , एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २३, किंमत : रुपये ९.०० 


महाराष्ट्र शासनाने 


असाधारण क्रमांक १३५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 

वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ एप्रिल २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मूवक.१५१६ / प्र.क्र .६४ / कराधान- १. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, 
२००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ (२००५ चा 
महा . ९) च्या कलम ८३ च्या पोट- कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व प्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही; 

म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप - कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह , उप- कलमे ( १), ( २) आणि ( ३) च्या शक्तींचा वापर करून 
तसेच यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ मध्ये सुधारणा करीत आहे, 
म्हणजेचः 

१. (१) या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (तिसरी सुधारणा) नियम, २०१६ असे संबोधण्यात यावे. 
( २) अन्यथा उपबंधित केल्याव्यतिरिक्त हे नियम दिनांक २६ एप्रिल २०१६ पासून अंमलात येतील . 

२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ ( यापुढे “ मुख्य नियम ” असे संबोधण्यात येईल ) च्या नियम ११ मध्ये, उप-नियम ( ४), मध्ये, 
खंड ( ख ) ऐवजी खालील खंड दाखल करण्यात येत आहे म्हणजेचः 

“( ख ) ( एक ) जेथे दुसऱ्या परंतुकाच्या उप- खंड ( क ) अन्वये नोंदणी रद्द होत असेल तेथे, नोंदणी प्रमाणपत्र दिल्याचा दिनांक रद्द झाल्याचा 
दिनांक असेल; 

( दोन ) जेथे दुसऱ्या परंतुकाच्या उप- खंड ( ख ) अन्वये नोंदणी रद्द होत असेल तेथे, नोंदणी रद्द होण्याचा दिनांक अशा चौकशीअंती 
आयुक्त योग्य मानतील तो दिनांक असेल . ” 
३. मुख्य 

नियमांच्या नियम ४० मध्ये , 
(१ ) उप -नियम ( १ ) मध्ये, 

( क ) खंड ( ड ) मध्ये, “ ते विवरण ज्या वर्षाशी संबंधित असेल ते वर्ष संपल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत ” या शब्दांऐवजी 
खंड ( अ ) मध्ये 

तरतूद केल्याप्रमाणे कराचा भरणा ज्या महिन्यात केला असेल तो महिना संपल्यापासून एकवीस दिवसांच्या आत " 
हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत 


•. 


भाग चार - ब - १३५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


; 


४ . 


“ 


५ . 


" 


( ख ) खंड ( ड ) नंतर खालील खंड दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

" (इ) कलम ३१ च्या उप-कलम ( ४) च्या खंड (दोन) च्या तरतुदीमध्ये नमूद केल्यानुसार, मुख्य कंत्राटदार जमेचेहस्तांतरण 
उप-कंत्राटदारास करावयास इच्छूक असल्यास, नमुना ४२४ क मधील विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून संकेतस्थळावर दाखल 
करील. असे विवरण दाखल केल्यानंतर मुख्य कंत्राटदार जमेचे हस्तांतरण करण्यासाठी उप-कंत्राटदारास नमुना ४०२ क मधील 
प्रमाणपत्र जारी करेल असा मुख्य कंत्राटदार, प्रत्येक वर्षासाठी जमेच्या हस्तांतरणाचा तपशील दर्शविणारा एक स्वतंत्र लेखा, 

नमुना ४०४ क मध्ये ठेवील. ” 
( २) उप-नियम ( २) च्या खंड (ग ) मध्ये, “ असे प्रमाणपत्र ” या शब्दानंतर “ नमुना ४११ मध्ये " हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात 
येत आहेत . 

मुख्य नियमांच्या नियम ४० क मध्ये, उप-नियम ( ३) मध्ये, “ आणि नमुना ४२३ मधील विवरण , ते विवरण ते वर्ष संपल्यापासून तीन 
महिन्यांच्या आत मुंबई करीता विक्रीकर सहआयुक्त ( विवरण) मुंबई यांच्याकडेकिंवा यथास्थिती त्या प्राधिका-याकडे अथवा अधिकरणाचेकार्यालयाचे 
ठिकाण ज्याच्या अधिकारितेत असेल त्या विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन ) यांच्याकडे दाखल करेल. ” या शब्द, अंक आणि कंसा ऐवजी 

आणि नमुना ४२३ मधील विवरण , अशी विक्रीकराची रक्कम ज्या महिन्यात गोळा केलेली असेल तो महिना संपल्यापासून एकवीस दिवसांच्या आत 
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून संकेतस्थळावर दाखल करेल. ” हे शब्दआणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत . 

मुख्य नियमाच्या नियम ६३ ऐवजी खालील नियम दाखल करण्यात येत आहे आणि दिनांक १ मे २०१६ पासून दाखल करण्यात आला 
आहे असे समजण्यात यावे, म्हणजेचः 

“ ६३. ( १) कलम ५५ च्या उप -कलम ( १) च्या प्रयोजनार्थ खालील प्रश्न अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ आहेत किंवा नाहीत याबाबतचा 
व्यक्तीने आयुक्तांकडे नमुना ७०३ मधील अर्ज विहित शुल्कासह 

( क ) अशी व्यक्ती, सोसायटी , क्लब, किंवा संघ, किंवा कोणतीही भागीदारी संस्था किंवा कोणत्याही भागीदारी संस्थेची कोणतीही 
शाखाकिंवाविभाग हा , व्यापारी आहे किंवा नाही, किंवा 

( ख ) अशा व्यक्तीची किंवा व्यापाऱ्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे किंवा नाही, किंवा 

( ग) कोणत्याही मालास, केलेली कोणतीही विशिष्ट गोष्ट ही, मालाची निर्मिती या संज्ञेच्या अर्थानुसार, त्या मालाची निर्मिती ठरते 
किंवा कसे अथवा त्याचेपर्यावसान निर्मितीत होते किंवा कसे, किंवा 

( घ ) कोणताही व्यवहार हा विक्री आहे ,किंवा खरेदी आहे ,किंवा तो व्यवहार विक्री किंवा खरेदी असल्यास , त्याची यथास्थिति , 
विक्री किंमत किंवा खरेदी किंमत काय आहे ,किंवा 

( ङ ) कर भरण्यास पात्र असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा व्यापाऱ्याच्या बाबतीत , अशा व्यक्तीकडून किंवा व्यापाऱ्याकडून कोणत्याही 
विशिष्ट विक्रीच्या किंवा खरेदीच्याबाबतीत कोणताही कर देय आहे किंवा नाही अथवा देय असल्यास त्याचा दर काय आहे,किंवा 

( च ) खरेदीच्या कोणत्याही विशिष्ट व्यवहारात वजावटीची मागणी करता येऊ शकेल काय आणि मागणी करता येणे शक्य असेल 
तर अशी वजावट कोणत्या शींना व निबंधांना अधीन राहून करता येईल, याबाबत करावा. 
( २) कोणत्याही परिस्थितीत या नियमाखाली भरणा केलेल्या शुल्काचा परतावा मिळणार नाही . 

( ३ ) अधिनियमाच्या कलम ५५ च्या उप - कलम ( ७ ) च्या खंड ( ख ) च्या प्रयोजनार्थ, संबंधित प्राधिकाऱ्याने नमुना ७०३ क मध्ये अहवाल 
आयुक्तांकडेकिंवा आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. 

( ४ ) कलम ५५ च्या उप- कलम ( ७ ) च्या खंड ( ग ) च्या प्रयोजनार्थ अर्ज स्वीकारण्याबाबतचा पत्रव्यवहार नमुना ७०३ ख मध्ये करावा. 

( ५) कलम ५५ च्या उप -कलम ( १३ ) च्या पहिल्या परंतुकाच्या प्रयोजनार्थ असलेली नोटीस नमुना ७०३ ग मध्ये असेल आणि तिचे 
अनुपालन करण्यासाठी ठरविलेली तारीख, नोटीस बजावल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांपेक्षा आधीची असणार नाही. 

( ६) कलम ५५ च्या उप- कलम (१३) अन्वये चुकीच्या दुरुस्तीसाठीचा अर्ज नमुना ७०३ घ मध्ये असेल . 
( ७) कलम ५५ च्या उप- कलम (१४ ) च्या खंड ( क ) च्या प्रयोजनार्थ असलेली नोटीस नमुना ७०३ङ मध्ये असेल. 

( ८) या नियमाच्या प्रयोजनार्थ असलेले सर्व नमुने आणि नोटीसा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून दाखल करण्यात येतील किंवा, यथास्थिती, 
देण्यात येतील. 

नियमांच्या नियम ७३ मध्ये, उप -नियम ( २) मध्ये , तक्त्यामध्ये, अनुक्रमांक १६ मधील,स्तंभ ( ३) मध्ये “ पाचशे रुपये ” या शब्दा 
ऐवजी “ दोन हजार रुपये " हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत . 

मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुन्यांमध्ये, 
( १) नमुना ४०२ नंतर खालील नमुना दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 


६. मुख्य 


७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९ , २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


३ 


नमुना ४०२ क 

[ (नियम ४०(१ ) पहा ] 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित अधिनियम , २००२ च्या कलम ३१ च्या पोट - कलम ( ४ ) 
खाली उप -कंत्राटदाराला जमेचे हस्तांतरण देण्याकरिताचे प्रमाणपत्र . 

दिनांक : 


प्रमाणपत्र क्रमांक : 


२ 


१ मुख्य कंत्राटदाराचा टीन 

मुख्य कंत्राटदाराचे नाव व पूर्ण पत्ता 
३ उप -कंत्राटदाराचा टीन 

ज्या उप -कंत्राटदारास कार्यकंत्राट देण्यात 
आलेला आहे त्याचे नाव व पूर्ण पत्ता 
जमा हस्तांतरणाचा तपशील 
१ ) कार्यकंत्राटाचा क्रमांक 
( २ ) उप -कंत्राटदारास दिलेल्या देयकांचा 

क्रमांक व दिनांक 


५ 


( ३ ) मालकाने वजात केलेली कराची रक्कम 
( ४ ) भरणा केलेला दिनांक 
( ५ ) मालकाने दिलेल्या नमुना ४०२ चा दिनांक 
( ६ ) उप -कंत्राटदारास हस्तांतरण करण्यात 

आलेल्या जमेची रक्कम 


असे प्रमाणित करण्यात येते की , मालकाकडून मूळ स्त्रोतातून केलेली कराची वजाती रकमेची जमा उप-कंत्राटदाराकडे हस्तांतरण करण्यात आलेली 
आहे आणि मी / आम्ही मालकाकडून वजा करण्यात आलेल्या कराचे श्रेय घेतलेले नाही . त्या संबंधीचा वरील तपशील माझ्या माहितीप्रमाणे सत्य व 


अचूक आहे. 


ठिकाण 


मुख्य कंत्राटदाराची स्वाक्षरी 
दर्जा 


" 


दिनांक 


•. 


भाग चार - ब - १३५-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


( २) नमुना ४०४ नंतर खालील नमुना दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेचः 


नमुना- ४०४ क 


अनु.क्र . 


मालकाने पारित 


[नियम ४० ( १ )पहा] 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ अंतर्गत जमा (क्रेडीट ) 

हस्तांतरणबाबत मुख्य कंत्राटदाराने ठेवावयाची नोंदवही 
प्रमाणपत्राचा प्रमाणपत्राशी 

ज्या उप 

कार्य कंत्राट 
दिनांक संबंधित कालावधी कंत्राटदाराला करून घेतो त्या 

जमेचे हस्तांतरण उप -कंत्राटदाराचा 
केले आहे त्याचे नोंदणी क्रमांक 


मालकाने कर वजा 
केलेली रक्कम 


केलेले कर 


कपात स्त्रोत 


प्रमाणपत्र क्रमांक 


नाव व पत्ता 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ७ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९ , शके १ ९ ३८ 


५ 


( ३) नमुना ४२४ नंतर खालील नमुना दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

नमुना ४२४ क 

(नियम १७ क आणि ४० पहा ) 
मूल्यवर्धित कर अधिनियम,२००२ च्या कलम ३१ खाली मूळ स्त्रोतातून केलेल्या 

कर कपातीची जमा उप - कंत्राटदाराला हस्तांतरण केल्याचे दर्शविणारे विवरण 
म.मू.व.क.अ.नों.दा.क्र . ( टीन ) 

विवरणामध्ये येणारा कालावधी 
पासून 

पर्यंत 
दिनांक महिना 

वर्ष दिनांक 

महिना 


१ 


२ 


वर्ष 


३ 


नाव 


४ 


या विवरणातील कालावधीसाठी उप -कंत्राटदाराला जमा हस्तांतरण केल्याबाबतचा तपशील 
उप -कंत्राटदाराचे नाव उप -कंत्राटदाराचा टीन 

मालकाकडून 

पारीत कंत्राटदाराकडे असलेली उप -कंत्राटदाराकडे 
क्रमांक करण्यात आलेले मूळ मूळ स्त्रोतातून केलेल्या । देण्यात आलेली 

मूळ 
स्त्रोतातून कर गोळा कराची उपलब्ध जमा 

स्त्रोतातून केलेल्या 
करण्यात आल्याचे 
प्रमाणपत्राचा क्रमांक 


कराची जमा 


एकूण 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


वर्ष 


२१ 

या विवरणामध्ये अंतर्भूत असलेली माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे आणि विश्वासाने सत्य आहे. 
विवरण दाखल दिनांक 

महिना 
केल्याचा दिनांक 
प्राधिकृत व्यक्तीचे 

नाव 
पदनाम 

ई-मेल आयडी 
ठिकाण 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


( ४ ) नमुना ७०३ ऐवजी खालील नमुना दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 


नमुना ७०३ " 


[नियम ६३( १ ) पहा ] 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ च्या कलम ५५ अन्वये आगाऊ अधिनिर्णय मिळण्याकरिताचा अर्ज 
प्रति , 


विक्रीकर आयुक्त , 


महाराष्ट्र राज्य , 
विक्रीकर भवन , माझगांव , 
मुंबई ४०० ०१० . 


विषय : महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ च्या कलम ५५ अन्वये आगाऊ अधिनिर्णय मिळण्याकरिताचा अर्ज . 


महोदय , 


मी / आम्ही खालील सही करणारे याद्वारे आपणांस विनंती करतो की , आपण माझ्या / आमच्या प्रकरणांत आगाऊ अधिनिर्णय द्यावा. त्याचा 
तपशील खालीलप्रमाणे : 


अर्जदाराचे नाव : 
अर्जदाराचा दर्जा : 
धंद्याचे नाव व स्वरूप, असल्यास : 


अर्जदाराचा पत्ता/ धंद्याच्या ठिकाणाचा पत्ता : 


नोंदणी दाखला क्रमांक ( लागू असल्यास ) किंवा पॅन : 


अर्जदाराच्या घटनेचे स्वरूप : 


दूरध्वनी क्रमांक , असल्यास : 


भ्रमणध्वनी क्रमांक : 


ई-मेल पत्ता : 


ज्याबाबत आगाऊ अधिनिर्णयाचे : 
निर्वचन होते , असा प्रश्न : 


म्हणून अर्जदार अशी विनंती करीत आहे की , वर नमूद केलेल्या प्रश्नांबाबत आगाऊ अधिनिर्णय देण्यात यावा. 
प्रतिज्ञापन : 
मी , येथे अर्जान्वये उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत घोषित करतो की , 

* ( क ) न्यायाधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालय किंवा यथास्थिती सर्वोच्च न्यायालय यांचेकडे अर्जदारासंबधीत यापूर्वी असा प्रश्न प्रलंबित 
नाही . 

* ( ख ) कर टाळण्याकरिता केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराशी किंवा प्रकरणाशी संबंधित नाही . 
मी / आम्ही या द्वारे घोषित करतो की , यामध्ये नमूद केलेला मजकूर माझ्या / आमच्या माहितीप्रमाणे आणि विश्वासाप्रमाणे सत्य आहे. 


आपला विश्वासू , 


दिनांक : 


स्वाक्षरी : 


ठिकाण : 


अर्जदाराचे नाव : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


७ 


दर्जा : 


नमुना-७०३ क 


[नियम ६३( ३ ) पहा ] 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ च्या कलम ५५ च्या पोट -कलम ( ७ ) च्या खंड ( ख ) 

अन्वये आगाऊ अधिनिर्णयकरिता प्रतिवेदन 


प्रति , 


विक्रीकर आयुक्त / आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकारी , 
महाराष्ट्र राज्य , 
विक्रीकर भवन, माझगांव , 
मुंबई ४०० ०१० . 


विषय . 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ च्या कलम ५५ च्या पोट -कलम ( ७ ) च्या 
खंड ( ख ) अन्वये आगाऊ अधिनिर्णयबाबत प्रतिवेदन . 


संदर्भ. 


महोदय , 

मी , खालील सही करणार याद्वारे मे . 
केलेल्या अर्जाबाबत प्रतिवेदन सादर करतो. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे : 


यांनी आगाऊ अधिनिर्णयकरिता 


अर्जदाराचे नाव : 


धंद्याचे नाव आणि स्वरूप , असल्यास : 


नोंदणी दाखला क्रमांक ( जर असल्यास) : 


* शेरा ( जर असल्यास ) : 


अर्जामध्ये उपस्थित केलेला प्रश्न , 

*( क ) न्यायाधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालय यथास्थिती सर्वोच्च न्यायालय यांचेकडे अर्जदाराच्या संबंधी यापूर्वी प्रलंबित आहे / प्रलंबित 
नाही . 

* ( ख ) कर टाळण्याकरिता केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराशीकिंवा प्रकरणाशी संबंधित आहे / संबंधित नाही. 


दिनांक : 


स्वाक्षरी : 


ठिकाण : 


प्राधिकाऱ्याचे नाव : 


दर्जा 


" लागू नसलेला 


मजकूर 

खोडावा. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


नमुना-७०३ ख 


[नियम ६३ ( ४ ) पहा ] 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ च्या कलम ५५ च्या पोट - कलम ( ७ ) च्या खंड (ग ) 

अन्वये अर्ज स्वीकारल्याची आणि सुनावणीच्या नोटीशीची सूचना. 


प्रति 


मे . 


संदर्भ क्र . : 


दिनांक : 


विषय. - आगाऊ अधिनिर्णयाकरिता आपला दिनांक 


चा नमुना ७०३ मधील अर्ज . 


महोदय , 


उपरोक्त 

नमूद अर्ज स्वीकारण्यात आला असून सुनावणीकरिता ठेवण्यात आला आहे. 


रोजी 


म्हणून आपणास विनंती करण्यात येते की , संबंधित दस्तऐवजांसह या कार्यालयात सुनावणीकरिता दिनांक 

वाजता हजर रहावे . 


मुद्रा 


आपला विश्वासू, 


ठिकाण : 


स्वाक्षरी 


दिनांक : 


पदनाम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९ , २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


९ 


नमुना-७०३ ग 


नियम ६३ ( ५ ) पहा ] 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ च्या कलम ५५ च्या पोट - कलम ( १३ ) च्या परंतुकानुसार नोटीस 


प्रति , 


संदर्भ क्रमांक : 


मू.व.क.अ. , २००२ अंतर्गत टीन 


कें.वि.का, १९ ५६ अंतर्गत टीन 


ज्याअर्थी तुमच्या प्रकरणात , दिनांक 

पासून 


या दिवशी कलम ५५ खाली पारित झालेल्या आदेशात 
पर्यंत या कालावधीत पुढे नमूद केलेली चूक दिसून येत आहे , 


आणि ज्याअर्थी, खाली 

नमूद केल्याप्रमाणे चूक दुरुस्ती करण्याचे योजण्यात आले आहे त्याअर्थी, 

तुम्हाला 

याद्वारे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित 
कर अधिनियम, २००२ च्या कलम ५५ पोट- कलम १३ च्या अन्वयेची नोटीस देण्यात येत आहे की , योजलेल्या दुरुस्ती विरूद्ध कोणतीही 
हरकत घेण्याची तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही खाली सही करणाऱ्या 

येथील कार्यालयात दिनांक 
रोजी हजर रहावे. 


योजलेल्या दुरुस्तीचा सारांश 


मुद्रा 


ठिकाण 


स्वाक्षरी 


दिनांक 


पदनाम 


भाग चार - ब - १३५-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


नमुना ७०३ घ 


[नियम ६३ ( ६ ) पहा ] 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ च्या कलम ५५ च्या पोट - कलम (१३ ) अन्वये 

चूक दुरुस्तीकरिता करावयाचा अर्ज 


प्रति 


विषय. 


-महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ च्या कलम ५५ च्या पोट -कलम (१३ ) 

अन्वये चूक दुरुस्तीकरिता करावयाचा अर्ज. 


महोदय , 


मी / आम्ही, खालील सही करणार याद्वारे चूक दुरुस्तीकरिता अर्ज करीत आहे . त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे 
व्यापाऱ्याचे नाव : 


म.मू.व.क.अ.नों.प्र.क. 


धंद्याच्या ठिकाणाचा पत्ता 


आदेश काढणारा 


आदेशाचा क्रमांक व दिनांक 


सहाय्य मिळण्याकरिताचा तपशील 


* ज्या आधारावर दुरुस्त्या करावयाच्या त्याबाबत थोडक्यात निवेदन 


मी / आम्ही आपणांस विनंती करतो की , वर नमूद केलेले मुद्दे लक्षात घेऊन आवश्यक तो चूक दुरुस्ती आदेश पारित करावा. 


आपला विश्वासू, 


दिनांक : 


स्वाक्षरी 


ठिकाण : 


पदनाम व दर्जा. 


* जरुरी असल्यास वेगळे पान जोडावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९ , २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


११ 


नमुना ७०३ ङ 


[नियम ६३ ( ७ ) पहा ] 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ च्या कलम ५५ च्या पोट -कलम (१४ ) च्या खंड ( क ) अन्वये एखाद्या 
व्यक्तीवर प्रतिकूल परिणाम होईल असा आदेश देण्याचे योजिले असेल तेव्हा त्या व्यक्तीस द्यावयाची नोटीस. 


प्रति , 


संदर्भ क्रमांक : 


म.मू.क.अ. अंतर्गत टीन 


कें.वि.क., १ ९ ५६ अंतर्गत टीन 


ज्या अर्थी, खाली उल्लेख केलेल्या आशयाचा आदेश देण्याचे योजण्यात आले आहे. त्याअर्थी, याद्वारे तुम्हास कळविण्यात येत 
आहे की , अशा आदेशाविरुद्ध कोणतीही हरकत घेण्याची तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही खाली सही करणाऱ्याच्या 
(ठिकाणी ) येथील कार्यलयात दिनांक 

रोजी ( वेळ ) 

वाजता हजर रहावे . 


पारित करावयाच्या प्रस्तावित आदेशाचा सारांश : 


मुद्रा 


ठिकाण : 


सही : 


ॐ 


दिनांक : 


पदनाम : 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - १३५-२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल २९ , २०१६ / वैशाख ९, शके १९ ३८ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 29th April 2016 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act , 2002 . 

No. VAT . 1516 /CR 64 /Taxation - 1. — Whereas, the Government ofMaharashtra is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ); Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1), (2 ) and ( 3) read with the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the said Act , and of 
all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , makes the 
following rules further to amend the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax ( Third Amendment ) 
Rules , 

2016 . 

( 2) Except as otherwise provided in these rules it shall come into force with effect from the 
26th April 2016 . 

2. In rule 11of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 (hereinafter referred to as 
" the principal Rules ”), in sub -rule (4 ), for clause (b ),the following clause shall be substituted , 
namely : 

“ (b ) (i )where the registration is to be cancelled under sub -clause ( a ) of the second 
proviso , the date of effect of the certificate of registration issued ; 

( ii ) where the registration is to be cancelled under the sub -clause (b ) of the second proviso , 
the date of effect shall be the date , as the Commissioner may deem fit after making such 
inquiry.” . 
3. In rule 40 of the principal Rules , 


( 1) in sub -rule ( 1 ), 


(a ) in clause (d ), for the words " three months of the end of the year to which the return 
relates” the words “ twenty one days from the end of the month in which tax is so remitted as 
provided in clause ( a )” shall be substituted ; 
(b ) after the clause (d ), the following clause shall be added , namely : 

" (e ) The principal contractor, desiring to transfer the credit to the sub - contractor , 
as provided in clause (ii) of sub - section (4 ) of section 31 , shall file a return in Form 424A 
electronically on the website . After filing of such return , the principal contractor shall 
issue a certificate in Form 402A to the sub -contractor for transferring such credit . Such 
principal contractor shall maintain a separate account in Form 404 A , for each year , 

containing details of credit, so transferred .”; 
( 2 ) in sub - rule ( 2 ), in clause (c), afterthe words “ grant such certificate ” the words and figures 
“ in Form 411” shall be added . 

4. In rule 40A of the principal Rules , in sub - rule ( 3 ), for the portion beginning with the 
words and figures “ shall file a return in FORM 423 ” and ending with the words “ to which the 
return relates ” the words and figures “ shall submit a return electronically on the website in 
FORM 423 within twenty one days from the end of the month in which amount of sales tax is so 
collected .” shall be substituted . 

5. For rule 63 of the principal Rules, the following rule shall be substituted and shall be 
deemed to have been substituted with effect from 1st May 2016 , namely : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , एप्रिल २९ , २०१६ / वैशाख ९ , शके १ ९ ३८ 

१३ 
" 63. ( 1) The application for the purposes of sub - section ( 1) of section 55 shall be made in 
Form 703 along with prescribed fees, by a person , to the Commissioner on the following questions, 
whether , for the purposes of this Act : 


( a ) such a person , society , club or association or any firm or any branch or department of 
any firm , is a dealer , or 


( b ) such a person or dealer is required to be registered , or 

(c) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of 
goods, within the meaning of that term , or 


(d ) any transaction is a sale or purchase, or where it is a sale or purchase , the sale price 
or the purchase price , as the case may be, thereof, or 


(e ) in the case of any person or dealer liable to pay tax , any tax is payable by such person 
or dealer in respect of any particular sale or purchase , or if tax is payable, the rate thereof, or 


( f) set-off can be claimed on any particular transaction of purchase and if it can be claimed , 
what are the conditions and restrictions subject to which such set -off can be claimed . 


( 2 ) The fees paid under this rule shall not be refunded under any circumstances . 


( 3 ) For the purpose of clause (b ) of sub -section (7 ) of section 55 of the Act, the concerned 
officer shall submit a report to the Commissioner or the Advance Ruling Authority in Form 703A . 


(4 ) For the purpose of clause (c ) of the sub -section ( 7 ) of section 55 , the communication 
regarding acceptance of the application shall be in Form 703B . 


( 5 ) The notice for the purposes of first proviso to sub - section ( 13) of section 55 shall be in 
Form 703C . The date fixed for compliance therewith shall not be earlier than fifteen days 
from the date of service thereof. 


(6 ) The application for rectification of mistake under sub -section ( 13 ) of section 55 shall be 
made in Form 703D . 


( 7 ) The notice for the purposes of clause ( a ) of sub -section ( 14 ) of section 55 shall be in Form 
703E . 


(8 ) For the purposes of this rule all the forms or notices may be uploaded or, as the case may 
be, issued electronically" . 


6. In rule 73 of the principal Rules,in sub rule ( 2 ), in the Table , at serial No. 16 , in column (3 ) 
for the words " Rs. Five hundred ” the words " Rs. Two Thousand " shall be substituted . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


7. In the Forms appended to the principal Rules , 

( 1) after Form 402 , the following Form shall be inserted , namely : 


" FORM 402A 


[See Rule 40 ( 1 )] 


Certificate for transfer of credit to be given to the sub -contractor under 
sub - section (4 ) of section 31 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 


Certificate No : 


Dated : 


1 TIN of Principal Contractor 


2 Name and full address of the 

Principal Contractor 


3 TIN of the sub - contractor 


4 


Name and full address of the 
sub - contractor 


5 Particulars about credit 

transferred 


( 1) Contract number 


( 2 ) Date and Sr.number of invoice 
issued to sub - contractor 


( 3 ) Amount of tax deducted by 
employer 


( 4 ) Date of payment 


(5 ) Date of form 402 issued by 
employer 


(6 ) Amount of credit transferred to 
sub - contractor 


Certified that, the credit of tax deducted at source by the employer has been transferred to 
sub- contractor and I/we have not taken the credit of tax so deducted by the employer. That the 
particulars furnished in the statement above are true and correct to the best ofmy knowledge . 


Place 


Signature of the principal contractor 


Dated 


Status 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल २९ , २०१६ / वैशाख ९ , शके १९ ३८ 


१५ 


( 2 ) after Form 404 , the following Form shall be inserted , namely: 


" FORM 404 A 


[ See rule 40 ( 1 ) ] 
Register to be maintained by the Principal contractor who have transferred the credit under the 

Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 


Sr 
No. 


Date of 
Certificate 


T.D.S. 
Certificate 
No. issued 
by employer 


Period to 
which the 
certificate 
relates 


Name and 
address of 

the sub 
contractor to 
whom the 

credit is 
transferred 

(5 ) 


TIN of the sub- Amount 

contractor of tax 
executing the deduc 
works contract 

ted by 
employ 

er 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


( 3 ) after Form 424 , the following Form shall be inserted , namely : 


" FORM 424A 

( See Rule 17A & 40 ) 
Return showing transfer of Tax Deduction at Source credit to sub - contractor 

under - section 31 of Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 


1 


M.V.A.T. R.C. No. ( TIN ) 


2 


Period Covered by Return 


From 


To 


Day 


Month 


Year 


Day 


Month 


Year 


3 


Name 


4 


Details of the credit transferred to the sub - contractor during the period of this return 
Name of the TIN of the 

TDS TDS credit 

TDS credit 
Sub - contractor Sub -contractor Certificate available with passed to Sub 
Number issued Contractor 

contractor 
by Employer 


Total 


1 


2 


3 


4 
5 
6 
7 
8 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 


The information contained in this return is true to the best of my knowledge and belief 


Day 


Month 


Year 


Date of Filing 

of Return 


Name of 
Authorised 

Person 


E -mail ID 


Designation 

Place 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


१७ 


(4 ) for the Form 703 , the following forms shall be substituted , namely : 


“ FORM 703 


( See rule 63 ( 1 )) 


Application for Advance Ruling under section 55 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 


To 


The Commissioner of Sales Tax , 
Maharashtra State 
Vikrikar Bhavan , Mazgaon , 
Mumbai 400 010 . 


Subject:-Application for Advance Ruling under section 55 of the Maharashtra 

Value Added Tax Act, 2002 . 


Sir , 

I/We, the undersigned , do hereby request you to give Aadvance Ruling in my/our case . 
The details are as under . 


Name of the applicant 


Status of applicant 


Name and Style of Business , if any 


Address of the applicant / Address of the place of 
business , if any 


TIN ( if applicable ) or PAN 


Constitution of the applicant 


Landline Telephone No. if any 


Mobile No. 


E -mail address 


The question on which Advance Ruling is sought 


The applicant, therefore, prays that he may be given Advance Ruling in the above mentioned 
matter 


Declaration 3 


I, hereby declare that the question raised in this application , 

( a ) is not pending before the Tribunal, Bombay High Court or as the case may be , 
the Supreme Court in respect of the applicant. 


HTT OR - 0-934-3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 
(6 ) does not relate to a transaction or issue which is designed apparently for the 
avoidance of tax . 


I/We hereby declare that what is stated herein is true to the best of my knowledge and belief. 


Date : 


Signature : 
Yours faithfully 
Name of the applicant : 


Place : 


Status : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


१ ९ 


FORM 703 A 


[ See rule 63 ( 3 )] 
Report for Advance Ruling under clause (6 ) of sub -section (7 ) of section 55 of the Maharashtra 

Value Added Tax Act , 2002 


To 


The Commissioner of Sales Tax Advance Ruling Authority , 
Maharashtra State 
Vikrikar Bhavan , Mazgaon , 
Mumbai 400 010 . 


Sub :-Report for Advance Ruling under clause(b ) of sub-section (7 ) of section 55 

of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 


Ref : 


Sir , 

I, the undersigned , hereby submit a report regarding application for advance ruling by 
M / s . 

The details are as under : 


Name of the applicant 


Name and Style of Business, if any 


Registration Certificate Number ( if any) 


* Remarks (if any ) 


The question raised in this application , 

* ( a ) is pending /not pending before the Tribunal, Bombay High Court or as the case may 
be , the Supreme Court in respect of the applicant or 

* (b ) does /does not relate to a transaction or issue which is designed apparently for the 
avoidance of tax . 


Date : 


Signature : 


Place : 


Name of the Authority : 


Designation : 


* strike-out whichever is not applicable . 


भाग चार - ब - १३५-३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, एप्रिल २ ९, २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


FORM 703 B 


[See rule 63 (4 ) ] 
Intimation for acceptance of application and notice for hearing under of clause (c) of the 

sub -section ( 7 ) of section 55 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 . 


To 


M / s . 


Reference no: 


Dated : 


Subject: Your application dated 


in Form 703 for Advance Ruling . 


Gentlemen , 


The above cited application is accepted and kept for hearing . 

You are therefore requested to attend this office for hearing on 
relevant documents . 


at 


along with 


Seal 


Yours faithfully , 


Place : 


Signature 


Date : 


Designation 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल २९ , २०१६ / वैशाख ९ , शके १९ ३८ 


२१ 


FORM 703 C 


[See rule 63 (5 ) ] 
Notice under the proviso of sub - section ( 13 ) of section 55 of the Maharashtra 

Value Added Tax Act, 2002 


To 


Reference No. 


TIN under M.V. A.T. Act , 2002 


TIN Under C.S.T. Act , 1956 


dated 
Whereas it appears that in the Order passed under section 55 No. 

passed by the Advance Ruling Authority in your case , there is a mistake as 
follows : 


And whereas it is proposed to rectify the mistake as stated below . You are hereby given the 
notice under sub -section ( 13 ) of section 55 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002, that if 
you wish to prefer any objection against the proposed rectification , you should attend the office 
of the undersigned at 

(place ). 

at 

( time) on 
(date ) . 
Gist of rectification proposed to be made: - 


Seal 


Place 


Signature 
Designation 


Date 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल २९ , २०१६ / वैशाख ९ , शके १९ ३८ 


FORM 703 D 


[See rule 63 (6 )] 
Application for the rectification of mistake under sub - section ( 13 ) of section 55 of the 

Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 


To 


Sub :—Application for the rectification of mistake under sub - section ( 13 ) of section 55 of 

the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 


Sir , 


I /We, the undersigned , herewith apply for rectification of the mistake . The details are as 
follows. 


Name of the dealer 


TIN under M.V.A.T. Act, 2002 . 


Address of the place of business 


Order passed by 


Order No. and Date 


The details of relief sought 


Brief narration of the grounds on which the rectification is sought 


I/We, request you to consider the above mentioned facts and pass the necessary 
rectification Order . 


Yours faithfully 


Place : 


Signature 


Designation and Status 


* Please attached separate sheet if necessary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल २९ , २०१६ / वैशाख ९, शके १९ ३८ 


२३ 


FORM 703 E 
[See rule 63 ( 7 ) ] 


Notice to a person when it is proposed to pass an Order, which affects him adversely under 

clause (a ) of sub - section 14 of Section 55 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 


To 


Reference No. 


TIN Under M.V.A.T. Act , 2002 . 


TIN Under C. S. T. Act , 1956 


Whereas it is proposed to pass an Order to the effect mentioned below , you are hereby 
informed that if you wish to prefer any objection against such an Order you should attend at the 
office of undersigned at 
( Place ) at ( Time) 

( Date ) 
Gist of the order proposed to be passed 


on 


Seal 


Signature 
Designation 


Place : 


Date : 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


